मा. उच्च न्यायालय, मुंबई, खंडपीठ औरंगाबाद येथील Re 
याचिका क्र.१५२२१/२०१७ व ७४२६/२०१९ मधील दिनांक 

०४/०७/२०१९ चे न्यायनिर्णयानुसार नाशिक समभागातील 
जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, नाशिक, धुळे,जळगांव व 
नंदूरबार यांचे अधिनस्त प्रक्षेत्रावरील एकूण २१ मजुरांची 
श्रेणी-१ मजूर पदावर नियुक्तीबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्सव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : न्यायप्र-२०१९/ प्र.क्र.११९/१३ Bt 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक : १ मार्च, २०२४. 


वाचा :- 9) मा. औद्योगिक न्यायालय, जालना येथे दाखल तक्रार युएलपी क्र.१०/२०१३ मध्ये 

दिनांक १०.२.२०१७ चा न्याय निर्णय. 

२) मा.औद्योगिक न्यायालय, लातूर येथे दाखल तक्रार युएलपी क्र.२५/२०१७ मध्ये 
दिनांक २६.९.२०१८ चा न्याय निर्णय 

३) मा. उच्च न्यायालय, मुंबई खंडपीठ औरंगाबाद येथे रिट याचिका क्र.१५२२१/२०१७ व 
७४२६/२०१९ मध्ये दिनांक ४.७.२०१९ रोजी झालेला सामाईक न्याय निर्णय. 

४) मा. उच्च न्यायालय, मुंबई खंडपीठ नागपूर येथे दाखल रिट पि. क्र.३६०१/२०२२ मध्ये मा. 
न्यायालयाने दिनांक १०/२/२०२३ रोजी दिलेला न्याय निर्णय. 

५) कृषी आयुक्तालयाचे पत्र क्र. बीवायझेड-१५२०/३१०९९/प्र.क्र.४७/आस्था-३/३१०३, 
दिनांक २९/१/२०२४ चे पत्र. 


प्रस्तावना - मा. उच्च न्यायालय, मुंबई, खंडपीठ औरंगाबाद येथील रिट क्र.१५२२१/२०१७ व 
७४२६/२०१९ मधील मा. उच्च न्यायालयाच्या दि. ०४/०७/२०१९ चे न्यायनिर्णयानुसार नाशिक 
संभागातील जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, नाशिक, धुळे, जळगांव व नंदूरबार यांचे अधिनस्त 
प्रक्षेत्रावरील एकूण १४० मजुरांनी २४० दिवस किंवा अधिक कालावधीचे कामकाज केले आहे. मा. 
न्यायालयीन आधारभूत दस्त तपासून त्यातील २१ मजुरांची श्रेणी-१ मजूर पदावर नियुक्तीसाठी 
शिफारस करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 

१. विभागीय कृषी सहसंचालक, लातूर विभाग लातूर यांचे अधिनस्त जिल्हा अधीक्षक कृषी 
अधिकारी, नांदेड यांचे स्तरावरील ५७ रोजंदारी मजुरांचे प्रकरणी शेतकरी शेतमजूर पंचायत 
(महाराष्ट्र) या संघटनेने विषयांकित तक्रार यु.एल.पी.क्र.१०/२०१३ मा. औद्योगिक न्यायालय, जालना 
येथे दाखल केली होती. सदर प्रकरणात मा. न्यायालयाने दि.१०/०२/२०१७ रोजी प्रकरणातील 
एकूण ५७ पैकी ३ मजुरांचे कामाचे दिवस २४० दिवसांपेक्षा कमी असल्याने त्यांना वगळून प्रक्षेत्रावरील 
प्रकरणाशी संबंधित उर्वरित ५४ रोजंदारी मजुरांना शासकीय सेवेत सामावून घेण्यात यावे, असा 
निकाल दिला आहे. त्याविरोधात शासनाच्या वतीने मा. उच्च न्यायालय, खंडपीठ औरंगाबाद येथे 
रिट याचिका क्र.१५२२१/२०१७ दाखल करण्यात आली होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः न्यायप्र-२०१९/ प्र.क्र.११९/१३ अ 


२. जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी, उस्मानाबाद यांचे स्तरावरील यु.एल. पी.क्र.२५/२०१७ या 
प्रकरणात मा. औद्योगिक न्यायालय, लातूर यांनी दि.२६/०१/२०१८ रोजी निकाल देत प्रकरणातील 
६ रोजंदारी मजुरांना पूर्वलक्षी प्रभावाने लाभ अदा करण्यात यावेत व सदर मजुरांना मागणी 
केल्याप्रमाणे शासकीय सेवेत सामावून घेण्यात यावे, असे आदेशित केले होते. त्यानुसार दोन्ही 
प्रकरणांत साधर्म्य असल्याने शासन स्तरावरुन सदर प्रकरणात मा. उच्च न्यायालय, मुंबई, खंडपीठ 
औरंगाबाद येथे रिट याचिका क्र.७४२६/२०१९ दाखल करण्यात आली होती. 

३. मा. उच्च न्यायालयाने रिट पिटिशन क्र.१५२२१/२०१७ व Re पिटिशन क्र.७४२६/२०१९ या 
प्रकरणात साधर्म्य असल्याने व जि.अ.कृ.अ. उस्मानाबाद यांचे स्तरावरील पूर्वीच्या तक्रार 
यु.एल.पी.क्र.८०/२०१५ मधील रिट याचिका क्र.१०४९७/२०१८ मधील दि.०६/१०/२०१८ रोजीच्या 
निकालाच्या धर्तीवर एकत्र सुनावणीस घेण्यात येऊन दि. ०४/०७/२०१९ रोजी संयुक्‍त निकाल देत 
काही मुद्दे उपस्थित करून, प्रस्तुत प्रकरणातील मजुरांना व अशा इतर सर्व मजुरांचा सेवा कालावधी 
व त्यांची सेवा ज्येष्ठता विचारात घेऊन पात्र मजुरांना कायम करण्याबाबतचा प्रस्ताव सादर करणे 
बाबत निर्देशित केले. 

४. मा. उच्च न्यायालयाचे दि. ०४/०७/२०१९ चे न्यायनिर्णयानुसार कार्यवाही अनुसरताना 
संबंधित मजुरांच्या सेवाजेष्ठता याद्या तयार करणे करिता सुरुवात केली असता प्रक्षेत्रावरील 
कार्यालयात पुरेसे मनुष्यबळ उपलब्ध नसल्याने व त्यासंबंधी उपलब्ध असलेली दस्त व अभिलेखे 
फार जुनी व जीर्ण झालेली असल्याने ते तपासून माहिती संकलित करण्यासाठी अधिनस्त 
कार्यालयांना अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागले आहे व त्याकरिता बराचसा कालावधी लागलेला 
आहे. सदर प्रकरणात कार्यवाही सुरु असताना मध्यंतरीच्या कालावधीत राज्यात विधानसभा 
निवडणूक कार्यक्रम जाहीर झाल्याने त्याकरिता उपलब्ध मनुष्यबळ निवडणूक प्रक्रियेत गुंतल्यामुळे 
प्रकरणी मुदतवाढ घेण्यासाठी व प्रकरणातील सर्व वास्तविकता मा. उच्च न्यायालयाचे सविनय 
निदर्शनास आणून देण्यासाठी सरकारी वकिलांचे सल्ल्याने संबंधित जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी 
नांदेड यांचे स्तरावरून सिव्हील अँप्लिकेशन क्र.२५६५/२०२० अन्वये मा. उच्च न्यायालय, मुंबई, 
खंडपीठ औरंगाबाद येथे दाखल करण्यात आले होते. सदर प्रकरणात मा. उच्च न्यायालयाने 
प्रतिवादी यांचे म्हणणे ऐकून घेत वास्तविकतेच्या आधारावर अंशतः मान्यता प्रदान करत दि. 
३१/०३/२०२० अखेर पर्यंत सदर रिट पिटिशनमधील आदेशाची अंमलबजावणी करण्याचे आदेशित 
केले होते. 

प. दरम्यानच्या कालावधीत, मा. उच्च न्यायालयाच्या दि. ०४/०७/२०१९ चे न्यायनिर्णयाची 
अंमलबजावणी विहीत मुदतीत न झाल्याने प्रकरणातील मजूर अर्जदारांच्या संघटनेच्या वतीने मा. 
उच्च न्यायालयात अवमान याचिका क्र.३३३/२०२० दाखल करण्यात आली आहे. सदर अवमान 
याचिकेत प्रतिवादी यांची व शासनाची भूमिका विषद करुन प्रक्षेत्रारील उपलब्ध दस्त व 
अभिळेखांवरून व जाहीर प्रकटन दिल्यानंतर संकलित करण्यात येत असलेली माहिती सर्वाना ज्ञात 
झाली व त्यामुळे भविष्यात कोणी याबाबत आक्षेप घेणार नाही आणि आक्षेप घेतलाच तर तो निरर्थक 
होईल. तद्नंतर, उक्त नमूद केलेनुसार उपलब्ध दस्त व अभिलेखे यांची पडताळणी करुन ज्या 
मजुरांचे वयाचे पुरावे उपलब्ध होऊ शकले नाहीत त्यांचे बाबत वयाची निश्चिती हि शारिरीक वैद्यकीय 
तपासणी करुन, मा. जिल्हा शल्यचिकित्सक, यांचे द्वारे करण्यात आळेली असून सदर माहिती 
प्रमाणित करण्यात आलेली आहे व मजुरांची वैद्यकीय तपासणी करुन त्यांचे अंदाजे वय निश्चित 
केलेनुसार वयाचे प्रमाणपत्र प्राप्त करुन घेण्यात आलेले आहेत व ज्या मजूरांचा जन्म दिनांक अवगत 
झाला नाही अशा मजुरांचा जन्म दिनांक हा १ जुलै असा मानीव गृहित धरला आहे. सदर प्रचलित 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः न्यायप्र-२०१९/ प्र.क्र.११९/१३ अ 


नियम व तरतूद महाराष्ट्र नागरी सेवा (सेवेच्या सर्वसाधारण शाती) नियम १९८१ मधील नियम क्रमांक 
३८ (२) (बी) व (ई) मधील तरतूदीनुसार निश्चित करण्यात आलेला आहे. 

नाशिक संभागातील जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी नाशिक, धुळे, जळगांव व नंदूरबार यांचे 
अधिनस्त एकूण ४२ प्रक्षेत्र असून त्यातील उपलब्ध दस्त व अभिलेखांवरुन प्रक्षेत्रावरील मजुरांच्या 
कामाच्या दिवसांचा कमी/अधिक (२४० दिवसांपेक्षा कालावधी विचारात न घेता सर्व रोजंदारी 
मजुरांचा समावेश करुन मजुरांच्या केवळ नियुक्‍ती दिनांकापासून ज्येष्ठता सूचीचे प्रपत्र-१ तयार 
करण्यात आले आहे. प्रपत्र-१ नुसार एकूण मजुरांची संख्या ३४२५ असल्याचे पडताळणी अंती 
आढळून आले आहे. 


प्रपत्र-१ 

अ.क्र. जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी एकूण मजुरांची संख्या 

ae नाशिक ३०२२ 

२. जळगाव ५१ 

३. धुळे १७२ 

४. नंदुरबार १८० 
एकूण ३४२५ 


उक्त नमूद प्रपत्र-१ मधील ज्येष्ठता सूचीतील ज्या रोजंदारी मजुरांनी एका वर्षात २४० किंवा 
त्यापेक्षा अधिक दिवस काम केल्याचे आढळून आलेले आहे, अशा मजुरांचा समावेश केल्याने मजुरांची 
संख्या १४० आहे. अधिकृत अभिलेखे हजेरी पत्रक/रोख पुस्तके मा. न्यायालयीन आधारभूत 
इ.दस्तऐवजांचा विचार करण्यात येऊन ज्या मजुरांचे कामकाजाचे दिवस २४० किंवा त्याहून अधिक 
आहेत अशा श्रेणी-१ मजूर पदावर नियुक्तीसाठी पात्र ठरणाऱ्या मजुरांची एकूण संख्या २१ आहे. 

मा.उच्च न्यायालय, मुंबई, खंडपीठ औरंगाबाद येथील रिट क्र.१५२२१/२०१७ व 
७४२६/२०१९ मधील मा. उच्च न्यायालयाच्या दि. ०४/०७/२०१९ चे न्यायनिर्णयानुसार जिल्हा 
अधीक्षक कृषी अधिकारी, नाशिक, धुळे, जळगांव व नंदूरबार यांचे अधिनस्त प्रक्षेत्रावरील एकूण १४० 
मजुरांनी Wo दिवस किंवा अधिक कालावधीचे कामकाज केळे आहे त्यातील मा. न्यायालयीन 
आधारभूत दस्त तपासून २१ मजुरांची श्रेणी-१ मजूर पदावर नियुक्तीसाठी शिफारस करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 

मा. उच्च न्यायालय, मुंबई, खंडपीठ औरंगाबाद येथीळ रिट क्र.१५२२१/२०१७ व 
७४२६/२०१९ मधील मा. उच्च न्यायालयाच्या दि. ०४/०७/२०१९ चे न्यायनिर्णयानुसार जिल्हा 
अधीक्षक कृषी अधिकारी, नाशिक, धुळे, जळगांव व नंदूरबार यांचे अधिनस्त प्रक्षेत्रावरील एकूण १४० 
मजुरांनी २४० दिवस किंवा अधिक कालावधीचे कामकाज केले आहे. त्यातील मा. न्यायालयीन 
आधारभूत दस्त तपासून २१ मजुरांची श्रेणी-१ मजूर पदावर नियुक्तीसाठी शासन मान्यता देण्यात 
येत आहे. जिल्हा निहाय मजूरांच्या नियुक्तीचे विवरणपत्र शासन निर्णयासोबतच्या “ प्रपत्र-अ ” 
मध्ये नमूद करण्यात आलेले आहे. 
२. नाशिक संभागातील जिल्हानिहाय पात्र मजुरांचा गोषवारा 
ओ जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, नाशिक :- 

जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी नाशिक यांचे अधिनस्त १७ प्रक्षेत्र असुन त्यातील उपलब्ध 
सर्व दस्त अभिळेखांवरुन एकूण मजुरांची संख्या ३०२२ त्यातील उपलब्ध सर्व दस्तऐवजांवरुन ज्या 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः न्यायप्र-२०१९/ प्र.क्र.११९/१३ अ 


मजुरांचे कामकाजाचे दिवस २४० किंवा त्यापेक्षा अधिक आहेत sen, मजुरांची संख्या ११७ 
आढळून आलेली आहे. त्यापैकी इतर निकष पूर्ण करुन श्रेणी-१ मजुर पदावर नियुक्तीसाठी पात्र 
ठरणाऱ्या मजुरांची संख्या १३ आहे. 
ब) जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी, धुळे : 
जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी धुळे यांचे अधिनस्त एकूण ४ प्रक्षेत्र असून उपलब्ध 
सर्व दस्त व अभिलेखांवरून, एकूण मजुरांची संख्या १७२ आहे. सदर प्रक्षेत्रातील एकाही 
मजुराने २४० दिवस किंवा त्यापेक्षा जास्त दिवस काम केलेली नाही. मजुरांचे कामकाजाचे 
दिवस २४० किंवा त्यापेक्षा अधिक आहेत, se मजुरांची संख्या निरंक असल्याने पात्र 
ठरणारे मजुर निरक आहेत. 
क) जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी, जळगांव 
जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी, जळगांव यांचे अधिनस्त एकूण १६ प्रक्षेत्र असून, 
उपलब्ध सर्व दस्त व अभिलेखांवरुन, एकूण मजुरांची संख्या ५१ आहे. प्रपत्र-३ ज्या मजुरांचे 
कामकाजाचे दिवस २४० किंवा त्यापेक्षा अधिक आहेत, अशा मजुरांची संख्या १9 आढळून 
आलेली आहे. त्यांपेकी इतर निकष पूर्ण करुन श्रेणी-१ मजूर पदावर नियुक्तीसाठी पात्र 
ठरणाऱ्या मजुरांची संख्या ०४ आहे. 
ड) जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, नंदूरबार:- 
जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी नंदूरबार यांचे अधिनस्त एकूण ५ प्रक्षेत्र असून, 
उपलब्ध सर्व दस्त व अभिलेखांवरून, एकूण मजुरांची संख्या १८० आहे. ज्या मजुरांचे 
कामकाजाचे दिवस Wo किंवा त्यापेक्षा अधिक आहेत, अशा मजुरांची GAT of आढळून 
आलेली आहे. त्यांपैकी इतर निकष पूर्ण करुन श्रेणी-१ मजूर पदावर नियुक्तीसाठी पात्र 


ठरणाऱ्या मजुरांची संख्या ४ आहे. 
३. सदर नाशिक संभागातील मजुरांचा एकत्रित जिल्हानिहाय गोषवारा खालीलप्रमाणे 
-गोषवारा- 
अ.क्र. | जिल्हा प्रक्षेत्र प्रपत्र १ प्रपत्र-२ ग्रेड वन 
अधक्षक कृषि | संख्या | नुसार | अधिकृत दस्त व अभिलेखांच्या आधारे २४० | मजुरांची 
अधिकारी मजूर | दिवस काम केलेले मजूर जिल्हा 
संख्या । एकूण । नियुक्‍तीस | निधन झालेले/ निहाय 
सेख्या । पात्र वयाची ६० वर्षे पूर्ण रिक्‍त 
झालेले पदसंख्या 
१ २ ३ 8 ५ ति ७ ८ 
१ नाशिक १७ ३०२२ ११७ १३ १०४ २४ 
२ धुळे 8 १७२ | gee «| ae | a | 2 
3 जळगांव १६ ५१ १७ ०४ १३ २४ 
४ नंदूरबार षु १८० ०६ ०४ ०२ ७ 
एकूण ४२ ३४२५ । १४० २१ ११९ ५७ 
४. न्यायालयीन प्रकरणात वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८ दि.१७/४/२०१५ भाग 


पहिला, उपविभाग-दोन, महाराष्ट्र आकस्मिक खर्च नियम, १९६५ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
वित्तीय अधिकार अ. क्र.२ नियम क्र. ७ मध्ये नमूद केल्या नुसार “न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयानुसार 
किंवा न्यायालयीन निर्णयाबाबत पुनर्विलोकन अर्ज किंवा अपील करावयाचे सर्व मार्ग संपल्यास 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः न्यायप्र-२०१९/ प्र.क्र.११९/१३ अ 


करावयाच्या प्रदानांबाबत प्रशासनिक विभाग प्रमुख यांना पूर्ण अधिकार प्रदान केले आहेत. त्या 
अधिकारानुसार सदर झासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 

प. आयुक्‍त कृषी कार्यालयाने मा. न्यायालयाने दिलेल्या न्यायनिर्णयानुसार नियुक्‍ती प्रदान 
करताना झासनाचे प्रचलित नियम, अटी व शर्ती व आदेशांचे अनुपालन करण्यात यावे. रोजदारी 
मजुरांना ग्रेड- १ पदावर नियुक्‍ती करताना त्यांना अदा करावयाच्या वेतन व भत्ते यांची अचूक 
परिगणना करण्यात यावी. या प्रकरणी कोणतीही प्रशासकीय वा वित्तीय अनियमितता होणार नाही, 
याची दक्षता घेण्यात यावी. 

६. सदरचा शासन निर्णय विधी व न्याय विभाग औरंगाबाद, अनो. संदर्भ क्र.५७/२०१९, दिनांक 
१९/३/२०१९ व अनोौ.सं.क्र.२७४/२०२२, दिनांक १०.११.२०२२ रोजीच्या अभिप्रायास अनूसरुन 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 

७. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 

उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२४०३०११५५८०४१४०१ असा आहे. हा आदेशा 

डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by HEMANT GORAKHNATH MHAPANKAR 
IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=AGRICULTURE AND ADF 


DN: 
HEMANT GORAKHNATH es: 
2.5.4.20=1775f5¢28a439e88c4c1 Sab3f88d6a6beb26ad2675a8c7a7ff397b2e5 


MHAPANKAR द 
(हे. गो. म्हापणकर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 

प्रति, 

१) आयुकत कृषि, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

२) संचालक (फलोत्पादन), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
3) संचाळक (निविष्ठा व गुणनियंत्रण), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
४) महालेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखा परीक्षा) मुंबई / नागपूर. 
) 
) 
) 
) 


4) सह संचालक (आस्थापन), कृषि आयुक्‍तालय,पुणे. 

६) सह संचालक लेखा व कोषागारे संगणक कक्ष नवीन प्रशासकीय भवन, ५ वा माळा मुंबई-३२. 
७) विभागीय कृषि सह संचालक, नाशिक विभाग, नाशिक. 

८) जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी,नाशिक/धुळे/ जळगांव/ नंदूरबार 

९) जिल्हा कोषगार अधिकारी, नाशिक/धुळे/ जळगांव/ नंदूरबार. 

qo) निवड नस्ती-१३-अ, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय. मुंबई. 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः न्यायप्र-२०१९/ प्र.क्र.११९/१३ अ 


विवरणपत्र “अ” 


शासन निर्णय क्रमांक : न्यायप्र-२०१९/प्र.क.११९/१३ A, दिनांक १ मार्च, २०२४ 


नियुक्तीसाठी पात्र ठरलेल्या २१ मजुरांची यादी 


अ) जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, नाशिक :- 


पात्र मजुरांची यादी 

अ.क्र प्रक्षेत्र मजूराचे नाव प्रपत्र-१ मधील जेष्ठता क्रमांक 
१ तालुका फळरोपवाटीका येवला श्री. संदीप रामदास गायकवाड १९४३ 
२ तालुका फळरोपवाटीका येवला श्री.रधुनाथ भिकाजी त्रिभूवन ६६३ 
3 तालुका बिज गुणन केंद्र प्रिप्री-२ श्री.जभाऊ काशिनाथ यादव २१८८ 
४ तालुका बिज गुणन केंद्र प्रिप्री-२ श्री.बापू काशिनाथ यादव २१८९ 
4 अ.नि.प्रा. के प्रिप्री ता.निफाड श्री. देविदास काशिनाथ माळी २२२२ 
६ तालुका बिज गुणन केंद्र प्रिप्री-२ सरुबाई बापू यादव २१९० 
9 अ.नि.प्रा. के प्रिप्री ता.निफाड संगिता बबन जाधव २२२५ 
८ तालुका बिज गुणन केंद्र प्रिप्री-१ श्री.अशोक शिवनाथ माळेकर २२४७ 
९ तालुका बिज गुणन केंद्र प्रिप्री-१ श्री.भाऊसाहेब किसन माळी २५५४ 
१० | तालुका बिज गुणन केंद्र प्रिप्री-२ श्री.गौतम भामाजी त्रिभुवन २६७० 
११ | तालुका बिज गुणन कंद्र मुसळगाव | श्री केलास सखाराम माळी २६८८ 
१२ । तालुका बिज गुणन कंद्र मुसळगाव | श्री .दत्त गेणू निकाळजे २७६७ 
१३ | तालुका बिज गुणन कंद्र मुसळगाव श्री सुर्यभान रामचंद्र गांडोळे २१७० 


ब) जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी, धुळे- निरंक 


क) जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, जळगांव :- 


प्रपत्र-३ पात्र मजुरांची यादी 
अ.क्र. प्रक्षेत्र मजूराचे नाव प्रपत्र-१ मधील जेष्ठता क्रमांक 
१ फळरोपवाटीका पाचोरा श्री.उषाबाई पंडीत पाटील (जाधव) ८ 
२ फळरोपवाटीका जामनेर श्री.गोपाळ पंडीत रोकडे १० 
३ फळरोपवाटीका पाचोरा श्री.अरुण शिवाजी यादव ३६ 
8 फळरोपवाटीका पाचोरा श्री.संभाजी सुपडू पाटील ३९ 


ड) जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, नंदूरबार:- 


प्रपत्र-३ पात्र मजुरांची यादी 
अ.क्र प्रक्षेत्र मजूराचे नाव प्रपत्र-१ मधील जेष्ठता क्रमांक 
१ ता.फ.रो.वा. अक्राणी श्री.मोती सायरसिग शिदे १५ 
२ ता.फ.रो.वा. अक्राणी श्री.गणपत YA WTS ११० 
३ ता.फ.रो.वा. अक्राणी श्री. मोचडी उग्रावण्या पावरा १७ 
४ ता.फ.रो.वा. अक्राणी श्री.चंद्ररिंग रामसिंग पराडके १२९ 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


